संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व 
विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती यांना 
" कार्यालय प्रमुख " व " आहरण व संवितरण 
अधिकारी " घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- विप्रप्र-२०१९/ प्रक्र.१०/१२-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि. १९ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक टीआरएन १०९६ /प्रक्र. 33 /९६/१२-अ 
दि.७.१२.१९९६ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक टीआरएन १०९६ /प्रक्र.२०६/९६/१२-अ 
दि.२२.१०.१९९७. 
3. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती तथा अध्यक्ष कार्यकारी समिती, यांचे क्र. ४३०/प्रशा /पदभरती/ 


आस्था /२०१९ दि.३.७.२०१९ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना 


संदर्भाधीन क्र. १ अन्वये करण्यात आली आहे. या संस्थेची स्थापना करण्यात आल्यानंतर संस्थेच्या आवर्ती व अनावर्ती 
बाबीकरिता योजनेतर व योजनांतर्गत लेखाशिर्षाअन्वये प्राप्त होणा-या सहायक अनुदानाच्या खर्चासाठी संदर्भाधीन क्र. २ च्या 
अन्वये संस्थेच्या विशोष कार्य अधिकारी यांना आहरण व संवितरिण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तथापि, 
संस्थेमध्ये राज्य प्रशिक्षण धोरणान्वये निर्माण करण्यात आलेल्या संचालक या पदाची वेतनश्रेणी आणि विशेष कार्य अधिकारी 
या पदाची ( वेतनश्रेणी रु.१५६०० -३९१०० ग्रेड-पे रु.9६०० ) एकसमान असल्यामुळे यामध्ये व्दिरुक्‍्ती होत असल्याची बाब 
संदर्भाधीन क्र. ३ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आली आहे. 

सदर बाब विचारात घेऊन, संस्थेमधील पदांचा सुधारित आकृतिबंध करण्याची कार्यवाही स्वतंत्रपणे सुरू आहे. 
संस्थेतील आर्थिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी यापूर्वी सद्य:स्थितीत विशेष कार्य अधिकारी यांना आहरण व संवितरिण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात आले होते. उक्त वस्तूस्थितीमुळे संचालक, यांना " कार्यालय प्रमुख " व " आहरण व संवितरण 


अधिकारी " घोषित करणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेतील संचालक यांना " 
कार्यालय प्रमुख "व "आहरण व संवितरण अधिकारी " घोषित करण्यात येत आहे. 
२. सदर आदेश वित्तीय बाबीपुरतेच मर्यादित राहतील. 
3. संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती यांनी त्यानुसार कार्यवाही 


करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः विप्रप्र -२०१९/ प्रक्र.९२०/१२-अ 


४. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ दि.१७.४.२०१५ मधील भाग- पहिला, उप विभाग एक, 
अ.क्र.३, नियम क्र.२ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार आणि " महाराष्ट्र कोषागार नियम 


१९६८ मधीळ नियम क्रमांक १५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८१९१४३८५८७२०७ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cb156fb40821 73961 28e8dcaeed3f6fa7 0d9fd209eb9efc83 


bdd68b308614534, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=c8b1e52c5c4f922ab6eb7a0b44101c838aea34f29fbff 

T H A K U R Qaebe9d85c3de3468c2, ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=VILAS RAMDAS THAKUR 
Date: 2019.08.19 14:50:55 +05'30" 


( वि.रा. ठाकूर) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा व लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपूर 

२. महासंचालक, यशदा पुणे 

३. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती तथा अध्यक्ष कार्यकारी समिती, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व 
विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विभागीय आयुक्‍त याचे कार्यालय, अमरावती . 

४. संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी,नवीन प्रशासकीय इमारत, 
संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती विद्यापीठासमोर, जिल्हा-अमरावती 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 

६. लेखाव कोषागार अधिकारी, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी,अमरावती. 


प्रत, 
मा. अ.मु.स. (सेवा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक यांना माहितीसाठी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


